चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, वन 
प्रबोधिनीच्या परिसरातील जुने प्रशासकीय इमारतीवर १५० 
की.वॅ. क्षमतेचे पारेषन संलग्न सौर संयंत्र आस्थापित 
करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ जानेवारी, २०२४ 
वाचा :- 

१. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र क्र. 

कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०५/६२३/२०२३-२४, दि. २२ नोव्हेंबर, २०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि. २०.०९.२०१९ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि. २५.०९.२०१९ 
४. प्र.प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय महाव्यवस्थापक महाऊर्जा, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.मेडा/वि.का.नाग/तां.मं./जिनिस/२०२२-२३, दिनांक १०.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, वन प्रबोधिनीच्या परिसरातील जुने प्रशासकीय 
इमारतीवर १५० की.वॅ. क्षमतेचे पारेषन संलग्न सौर संयंत्र आस्थापित करण्याकरीता रु.१,०५,७५,३२१/- इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत वाचा येथील क्र.१ च्या पत्रान्वये विनंती केली 
आहे. 

सदर अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.४ च्या पत्रानुसार wwe संचालक तथा विभागीय 
महाव्यवस्थापक महाऊर्जा, नागपूर यांनी अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाच्या वित्तीय 
अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा येथील क्र.२ चा शासन निर्णय दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.३ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, वन प्रबोधिनीच्या परिसरातील जुने 
प्रशासकीय इमारतीवर ayo की.वॅ. क्षमतेचे GRA संलग्न सौर संयंत्र आस्थापित करण्याकरीता 
रु.१,०५,७५,३२१ /- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 


येथील क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा वाचा येथील क्र.२ दिनांक २०.०९.२०१९ 
रोजीचा शासन निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील क्र.३, दिनांक २५.०९.२०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये विभागास प्राप्त अधिकार विचारात घेता, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, 
वन प्रबोधिनीच्या परिसरातील जुने प्रशासकीय इमारतीवर १५० की.वॅ. क्षमतेचे पारेषन संलग्न सौर संयंत्र 
आस्थापित करण्याकरीता रु.१,०५,७५,३२९/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ* 
(Recapitulation Sheet) Hl नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय 
मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे.:- 


as 


२ 
वि 
tes 


१०, 


११ 


१२. 


Pe 


१४. 


अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 


. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका 


व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशेष 


दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

सदर कामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

प्र. प्रादेशिक संचाळक तथा विभागीय महाव्यवस्थापक महाऊर्जा, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.मेडा/वि.का.नाग/तां.मं./जिनिस/२०२२-२३, दिनांक १०.०३.२०२३ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


करूनच काम हाती घ्यावे. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून 
दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/फ-९ 


१५. कामांची अंमळबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक 
२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- ५ परि.क्र.१३४ 
(१, १३४ (२) आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११२१७२५५४६०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 


4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc7610 
2e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VIAY HOSHING 

Date: 2024.01.12 17:32:07 +05'30' 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), चंद्रपूर 

५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी चंद्रपूर 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/फ-९ 


प्रपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८८/फ-९ दिनांक १२ जानेवारी, २०२४ चे प्रपत्र -अ 
NAME OF WORK: Estimate for १५० kwp Grid Connected Rooftop Solar Photovolatic 
Power Plant with netmetering At Old administrative Building Forest 


Academy Dist. Chandrapur. 


RECAPITULATION SHEET 


अ.क्र प्रकल्पाचे ठिकाण प्रकल्पाची क्षमता रक्‍कम रुपये 


॥। चंद्रपूर वन अकादमी परिसरातील जुने प्रशासकीय १५० कि.वॅ. रु.७७,७०,६१९/- 
इमारतीवर १५० कि.वॅ. क्षमतेचे पारेषण संलग्न सौर 
संयत्र आस्थापित करणे 
(गा.क्र.४५००१९१०३२३०) 


२ वस्तु व सेवाकर (GST) (१३.८%) (रकाना क्र.१ वर) रु.१०,७२,३४५/- 

3 3.4 कोर १८५ sqr mm (XLPE Aluminium v3omtr रु.४,६९,९९०/- 
armoured cable) 

४ HT ABT meter (संदर्भ क्र.२ नुसार) १ नग रु.१,३२,५००/- 

दु Cable laying and trenching with १७५ mm o3omtr रु.२,७३,०५०/- 
DWC pipe 

नि वस्तु व सेवाकर (591)(१८%) (रकाना क्र.२ ते ४ अन्वये) रु.१,५७,५९७/- 

9 एकूण प्रकल्प किंमत (१ ते ६) | रु.९८,७६,१०१/- 

८ तांत्रिक मान्यता शुल्क एकुण प्रकल्प किमतीच्या १% (रकाना क्र.७ वर) रु.९८,७६१/- 

९ प्रकल्प अंमलबजावणी शुल्क एकुण प्रकल्प किंमतीच्या 4% (रकाना क्र.७ वर) रु.४,९३,८०५/- 

१० १८% जीएसटी (८ व ९ वर) रु.१,०६,६६२/- 


एकूण किंमत:- | रु.१,०५,७५,३२९/- 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
V | V F K Vi J AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RS5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2024.01.12 17:32:26 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


